अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, 
यवतमाळ अंतर्गत ३ विभाग व उपविभागातील 
नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि. ०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-मुदतवाढ २०१८/१८४३/प्र.क्र.५२२/मोप्र २ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक २९/१० /२०१८ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०१८/ (८३/१८)/मोप्र २, दिनांक ०५/०५/२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांचे जा.क्र. ४९६६/आ-१/ 
मुदतवाढ/२०१७-१८/२०१८, दिनांक ३१/०८/२०१८ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क-१, 
दि.०७.०९.२०१८ 
४) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा २००२ ( 334/2002)/ आ (प्रशि), 
दि.६/०२/२००३ 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखाळील अधिनस्त 
विभाग/ उपविभागातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील 
शासन निर्णय दिनांक ०६/२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 
पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील 
कार्यालयांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भीय 
क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती . 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ शि गे ०० ४ 
२) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग,आर्णि ८८ ४ 
३) बेबळा प्रकल्प विभाग , यवतमाळ १२४ & 
392 १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१८/१८४३/प्र.क्र.५२२/मोप्र २ 


संदर्भाधिन क्रमांक 3 येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- 


अधिक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील प्रस्तावास 
अनुसरुन त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांमधील खालील तक्त्यातील अस्थायी पदांना अव ब 
नुसार दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ Lee. | ०० ४ 
२)निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग,आर्णि यवतमाळ ८८ २ 
३)बेंबळा प्रकल्प विभाग , यवतमाळ १२४ & 
३१२ १२ 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असावीत व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसावीत. 


उपरोक्त विभागातील अनुक्रमे नियत अस्थाई व रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतूदीतून अनुक्रमे खालील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (८०) 
सर्वसाधारण १९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
(अनिवार्य), (४७०१ आय १७१) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा. 
तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष- ४७०१ 
मोठे व मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२) (०२) 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) संगणक संकेतांक क्र. (४७०१ 
एच ६६५). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१८/१८४३/प्र.क्र.५२२/मोप्र २ 


हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क-१, 
दि.०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व 


उप सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०२९१५१६२८४६२७ असा आहे. हा 


आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
h a y e S h a (0 fa O DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
De it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5f397467c¢3 
Yedsikar 


सहपत्र- परिशिष्ट 'अ' व 'ब' Yedsikar esther 


(अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- सहपत्रांसह- 


१. 
. महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

. महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 


वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 


७. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत 


शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी 
/कर्मचा-यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीच्या 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील, याची कृपया 
नोंद घ्यावी. तसेच पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित मुदतीत शासनास सादर करावा. 


| मोप्र-२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१८/१८४३/प्र.क्र.५२२/ मोप्र -२, दिनांक २९/१०/२०१८ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३१२ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 


विभागाचे नांव 


पदाचे नांव 


अस्थायी पदे ज्या 


करीता शासन मंजुरी 
आव्यक आहे. 


२ 


कार्यकारी अभियंता निम्न 
पैनगंगा प्रकल्प विभाग, 
यवतमाळ 


कार्यकारी अभियंता 


उपअभियंता 


प्रथम लिपीक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


लघु टंकलेखक/ किवा निम्न श्रेणी लघुलेखक 


संगणक 


चौकीदार. 


एकुण : 


। 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.१ आर्णी 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२, शा.अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


Oo |A -0 | 0 |“) - | LK] Oo | CK] -o 


एकूण 


ae) 
(oN 


१.२ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.२ आर्णी. 


उपअभियंता 


Ee) 


कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२,/ शा.अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


OO} A] -0। -0 | A] -0 | K] -5 


एकुण : 


Ee) 
ios 


१.२३ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.३ आर्णी. 


उपअभियंता 


ae) 


कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा.अ. 


०9८ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-0 | A| -O} -०| A] -O}] CK] -o 


एकुण : 


ae) 
oN 


4.8 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४ आर्णी 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा. अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


Oo} AY] -० | -0। A] -०0 ७५८ -9O| CK] -9 


एकुण 


निम्न पैनगंगा उपसा 
सिंचन उपविभाग क्र. 3 


उपविभागिय अधिकारी /अभियंता 


-"| त्र 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


घाटंजी, जि.यवतमाळ 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण : 


विभाग व उपविभाग मिळून एकुण : 


कार्यकारी अभियंता, बेबळा 
पाटबंधारे विभाग, 
यवतमाळ 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


सहाय्यकअभियंता/ शाखाअभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भंडारपाल 


सहाय्यक भंडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 | - | oO}; Oo | © ।*७ | oO} -0 | C |] CL | -0 | -0 | -—O | :0 | -0 


एकुण : 


aN 
oc 


२.१ 


बेबळा कालवे उपविभाग 
क्र.२ यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


शिंक ळा 

शि ओक 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. ४ 
gee q 
वरिष्ठ लिपीक a | 
कनिष्ठ लिपीक २ 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 |A | -0 | -9 


एकुण : 


२.२ 


बेबळा कालवे उपविभाग 
क्र.३ कळंब 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


Oo | ९) | -0 | -0 |.) | ©] © | CK | 9७€ 


एकुण : 


0 
ios 


2.3 


बेबळा कालवे उपविभाग 
क्र.४ राळेगाव 


उपविभागीय अभियंता 


ae) 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 । .) | -0 । © | A | -0 | 0 | ७८ । C 


एकुण : 


ae} 
ios 


२.४ 


बेंबळा पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.३ थाळेगाव 


उपविभागीय अभियंता 


-O 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


दशा 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 1 ae 
अनुरेखक १ 
वरिष्ठ लिपीक 1१ | 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक a आका 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण: 


१८ 


२.५ 


बेंबळा पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.५, यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-० | ५)  -0 | .0/ «) -90| -9 | CK] K 


एकुण: 


एकूण पदे बेंबळा पाटबंधारे विभाग 


१२४ 


कार्यकारी अभियंता, निम्न 
पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, 
आर्णी 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


सहाय्यकअभियंता/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भंडारपाल 


सहाय्यक भंडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 | -८  -0 | © | 0 | “७ | oO} -0 | 090 «८» | -0 | -0 | -O | -O | -0 


एकुण: 


aN 
9८ 


3.9 निम्न पैनगंगा पुनर्वसन | उपविभागीय अभियंता १ 
उपविभाग क्र.१आर्णी ।कःअ/झ्ञाअ/स.अ.२ 1 ४ 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 1 ४ 
अनुरेखक 1 १ 
वरिष्ठ लिपीक Fg 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक 1 १ 
वाहन चाळक 1 १ 
शिपाई 
चौकीदार sei 
एकुण : १८ 
३.२ निम्न पैनगंगा पुनर्वसन | उपविभागीय अभियंता a oe 
उपविभाग क्र.२ पुसद |S aaa शकि तग 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. शिळ आगे 
अनुरेखक | | 
वरिष्ठ लिपीक fg 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक 1 १ 
वाहन चाळक 1 १ 
शिपाई 
चौकीदार 1 १ 
एकुण : १८ 
३.३ निम्न पैनगंगा पुनर्वसन | उपविभागीय अभियंता PM 
उपविभाग क्र३ आर्णी । क.अ/ज्ञाअ/स.अ.२ 1 see | 
स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. «| 
अनुरेखक (._ a 
वरिष्ठ लिपीक शिक जागा 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक 1 १ 
वाहन चाळक 1 १ 
शिपाई २ 
चौकीदार १ 
एकुण १८ 
निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आणी ८८ 
एकुण पदे : १--२--३ ३१२ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१८/१८४३/प्र.क्र.५२२/ मोप्र -२, दिनांक २९/१०/२०१८ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १२ पदांना दिनांक १/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्रं. | विभागाचे नांव व | कार्यरत कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचे नांव सर्वश्री सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
पदाचे नांव संख्या 
दिया २ ३ 8 दु 
कार्यकारी अभियंता बेंबळा पाटबंधारे विभाग,यवतमाळ 
|. य वाहन चालक a. का अब्दुल खालीक अब्दुल गफार ३१-०३-२०२० 
२ | Has कामगार a आन जयराम विठ्ठलराव वेळुकर ३१-०७-२०२३ 
३ | रस्ता रुळ चालक 1 १ | जिवन वामनराव कोषटवार ३०-०६-२०१९ 
४ | मजुर ३ सुभाष खंडुजी बिजनोर ३१-०८-२०२४ 
विजय देवु राऊत ३१-१०-२०१९ 
भैयालाल चिरकुट dex ३१-०७-२०२४ 
एकुण बें.का.वि. : ६ 
कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग,यवतमाळ 
"| Hales कामगार 1 १ | ३)सेअन्वर से.निजाम ३१/०७/२०२२ 
२ | मजुर a ca ४)सुरेश जनार्दन तायडे २८-०२-२०२३ 
एकुण नै.पै.पु.वि. २ 
कार्यकारी अभियंता निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग,यवतमाळ 
शि वाहन चालक Le] १)सुरेश सदाशिव तायडे ३०-०६-२०२३ 
२ | स्वच्छक ॥_ त. "| रोगजानन श्रीराम इंगळे २९-०४-२०२१ 
३. २ ३)पांडुरंग महादेव GRAS ३१-०५-२०२२ 
STIR लक्ष्मण जोगदंडे ३०-०३-२०२२ 
i | 


एकुण नि.पै.प्र.वि. 


एकुण रु.अ.आ. पदे : १२ 


